शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
बारामती या संस्थेस सन-२०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.११५/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा: १) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ 
शावैमबारामती/फर्निचरपुरविणे(भाग)/६१८/आय-प/२३, दिनांक : ०९.०३.२०२३ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ 
शावैमबारामती/फर्निचरपुरविणे(भाग)/१५५३/आय-प/२३,दिनांक : १३.०६.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती या 
संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून अंतर्गत रचना, साइनेजेस व फर्निचर, इत्यादी कामे 
करण्याकरीता रुपये १२,३४,५०,६७२/- (रूपये बारा कोटी चौतीस लक्ष पन्नास हजार सहाठो बाहत्तर 
फक्त) इतक्या CHAS या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे नाव अदांजित किमत 


i Providing Furniture work for Goverment Medical College | 92,3¥,40,&2/- 
and hospital Baramati (Part-2) (Interior, Signages and 
Furniture work) 


एकूण अदांजित रक्‍कम | १२,३४,५०,६७२/- 


अटी :- 


१) सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या माळकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 


x 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


AN 
~~ 


तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


es 


प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब HOA उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.११५/प्रशा-१ 


५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


६) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


७) सदर फर्निचर खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक-संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

८) सदर फर्निचरची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

९) सदर कामासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

१०) सदर फर्निचरची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 

११) प्रस्तावित साधनसामुग्री/फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत 
केलेला नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत 
आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 

१२) सदर विषयी साधनसामुग्री/फर्निचर खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१३)सदर कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


१४) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

१५)विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.११५/प्रशा-१ 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) (५३)- मोठी बांधकामे 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०३११४०४८७८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR दाया en 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8 
J A Y A 2406eea05963bc456f1e1e8621e5917d830 
5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHETTY / sineicsomnnsern 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

२) महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 

३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४ अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६ निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


